RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २ ९ ]] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक टीटीसी. २४१७ / प्र.क्र . ६४/ पोल- ३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( १९ ७४ चा अधि . २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू 
करताना तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे 
त्यांचा यवतमाळ जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचे कार्यक्षेत्राखालील वडगाव पोलीस ठाणे व वडगाव रोड पोलीस ठाणे 
या पोलीस ठाण्याशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले 
स्थानिक क्षेत्र पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचे कार्यक्षेत्राखालील वडगाव पोलीस ठाणे व अवधुतवाडी पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित 
करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित 
करीत आहे : 

अनुसूची 
( १) वडगाव पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


भागाचे नाव 


भागाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १) 


( २ ) 


१ 


कामठवाडा 


२ 


३ 


४ 


५ 


अकोला बाजार 
बोरीसिंह 
बारडगाव 
बारडतांडा 
जवळा 
सालोड 
कृष्णापूर 
घाटाणा 
लोणी 
मांजरडा 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१ ९ 
२० 


हातगाव 
पिंपरी 
खैरगाव 
खैरगाव तांडा 
वरझडी 
येवती 
वडगाव 
कारेगाव 


६ 


७ 


८ 


१० 


वरूड 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७/ कार्तिक १८-२४, शके १९ ३ ९ 

अनुसूची 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


भागाचे नाव 


भागाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


४४ 


४५ 
४६ 
४७ 


४८ 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२ ९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 


कोळंबी 
रामनगर 
यावली 
यावली पोळ 
आकपूरी 
गणेशपूर 
झुली 
चौकी झुली 
मुरझडी 
घानोरा 
येळाबारा 
वागदा 
दहेली 
सुकळी 
सायखेडा अंबा 
रोहटेक 
रामगाव 
दुधाना 
वाकी 


४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
५४ 


चिंचघाट 
वडनेर 
विठ्ठलवाडी 
मेटीखेडा 
पिलखाना 
पहुर 
शिवपुरी 
कैलासपुरी 
कोळेझरी 
मारकंडा 
पंगडी 
किन्हाळा 
पारडी नकटी 
शेळी 
खोरद 
टपालहेटी 
गांधीनगर 
बेलोरी 
उमरगाव 
आंतरगाव 
पालोती 
मारेगाव पोळ 


३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३ ९ 


५६ 
५७ 
५८ 
५ ९ 
६० 


रामवाकडी 


४० 
४१ 
४२ 
४३ 


६२ 
६३ 
६४ 
६५ 


सायखेडा बंदी 
धरमगाव 
गोंडवाकडी 


( २ ) अवधुतवाडी पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


भागाचे नाव 

( २ ) 


अ . क्र . 
( १ ) 


भागाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


५ 


२ 


६ 


वडगाव रोड 
उमरसरा 
गोधणी 
भोसा 


पारवा 
चापडोह 
नागपूर ते दारव्हा महामार्गाचा संपूर्ण दक्षिण भाग 


३ 


७ 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

कैलास गायकवाड, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ९ -१५ , २०१७/ कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 


३ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , 2nd Floor , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 1st November 2017 . 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. TTC . 2417 /CR , 64 / Pol- 3. - In exercise of the powers conferred by clause (s ) of its section 2 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of Maharashtra , 
and in supperssion of all the previous notifications, orders or instruments issued in this behalf, 
in so far as they relate to the local area specified in the schedule appended hereto , the Government 
ofMaharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule below to be Wadgaon Police 
Station and Avadhutwadi Police Station under the jurisdiction of Superintendent of Police , 
Yavatmal and directs that each of the said Police Station so declared shall include the local areas 
specified against each of them . 


Schedule 


( 1) Wadgaon Police Station : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 


Akola Bazar 
Borisingh 
Baradgaon 
Baradtanda 
Javala 
Salod 
Krishnapur 
Ghatana 
Loni 
Manjarda 
Kamathwada 
Hathgaon 
Pimpri 
Khairgaon 
Khairgaon Tanda 
Warzadi 
Yevati 
Wadgaon 
Karegaon 
Warud 
Kolambi 
Ramnagar 
Yavali 
Yavali Pol 
Aakhpuri 
Ganeshpur 
Zuli 
Chowki Zuli 
Murzadi 
Dhanora 
Yelabara 
Wagada 


33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 


Daheli 
Sukali 
Saykheda Amba 
Rohtek 
Ramgaon 
Dhudhana 
Waki 
Ramwakadi 
Saykheda Bandi 
Dharamgaon 
Gondwakadi 
Chinchghat 
Wadner 
Vitthalwadi 
Metikheda 
Pilkhana 
Pahur 
Shivpuri 
Kailaspuri 
Kolezari 
Markada 
Pangadi 
Kinhala 
Pardi Nakti 
Sheli 
Khorad 
Tapalheti 
Gandhinagar 
Belori 
Umargaon 
Aatargaon 
Paloti 
Maregaon Pod 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९ -१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


Schedule 


( 1) Avadhutwadi Police Station - 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


1 
2 
3 
4 


Wadgaon Road 
Umarsara 
Godhani 
Bhosa 


5 
6 
7 


Parawa 
Chapdoha 
All South Side of Nagpur to Darwha 
Highway Road . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


KAILAS GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७/ कार्तिक १८-२४, शके १९ ३ ९ 

वित्त विभाग 
मंत्रालय, दुसरा माळा, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७. 


अधिसूचना 
क्रमांक भनिनि. २०१७ / प्र.क्र .३४ / सेवा-६. - महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाहनिधी व अंशदायी भविष्य निर्वाहनिधी ( महाराष्ट्र ) यांमध्ये 
अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १९५६ पूर्वी खाली नमूद केलेल्या भविष्य 
निर्वाहनिधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ ते 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ७.८ % ( सात पूर्णांक आठ दशांश टक्के ) असा ठरविण्यात आला 
आहे. 


१ 


( १ ) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाहनिधी ( मध्यप्रदेश ) 


( २ ) पटवाऱ्यांचा भविष्य निर्वाहनिधी ( मध्यप्रदेश ) 


( ३ ) अंशदायी भविष्य निर्वाहनिधी ( मध्यप्रदेश ) 


( ४ ) सक्तीची बचत योजना (हैद्राबाद). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भा . ज . गाडेकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक : भनिनि -२०१७/ प्र.क्र .३४/ सेवा-६ 


वित्त विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०१७ . 


प्रति , 
राज्यपालांचे सचिव. 
मुख्यमंत्र्यांचे सचिव . 
विरोधी पक्षनेता, विधानसभा /विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव . 
मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , सर्व प्रशासकीय विभाग, मुंबई.. 
महालेखापाल -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र , मुंबई . 
महालेखापाल-२ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , नागपूर . 
महालेखापाल -१ ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२ ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , नागपूर. 
महालेखापाल ( वाणिज्य लेखा परीक्षा), मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
प्रबंधक , मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक , अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई . 
सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई . 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय , मुंबई . 
प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त , राज्य माहिती आयोग, मुंबई . 
आयुक्त , राज्य माहिती आयोग ( सर्व ). 
सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर , मुंबई-४०००३२. 
महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई . 
अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई . 
कुलगुरु / कुलसचिव , सर्व कृषी विद्यापीठ /बिगर कृषी विद्यापीठ. 
सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक . 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सचिव / ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मुंबई विशेष आयुक्त, नवीन महाराष्ट्र सदन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली, ११० ००१. 
मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागाच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख . 
सर्व विभागीय आयुक्त . 
सर्व जिल्हाधिकारी . 


सचिव, 


. 


~ 


सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 
शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 
संचालक , महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई . 
सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण उप संचालक . 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक . 
सर्व प्रशासन अधिकारी नगरपालिका शिक्षण मंडळ , 
सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा . 
सर्व मंत्रालयीन विभाग . 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, भविष्य निर्वाहनिधी विभाग , प्रमुख लेखापाल यांचे कार्यालय , मुंबई . 
बहुजन समाज पार्टी, डी -१ इन्सा हटमेंट , आझाद मैदान, मुंबई -१. 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी. ओ. बॅरेक नं .- १, योगक्षेम समोर , व. भा . चौक, नरीमन पॉईट , मुंबई-२० . 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , महाराष्ट्र कमिटी , ३१४, राजभवन , एस . व्ही . पटेल रोड, मुंबई-४ . 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबलमिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर , मुंबई ४०० ०२५ . 
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन , फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईट , मुंबई ४०० ०२१. 
शिवसेना, शिवसेना भवन , गडकरी चौक , दादर , मुंबई ४०० ०२८ . 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने . 


निवड नस्ती ( सेवा -६ ). 


